Reg. No. NPCITY/ 236 / 2015- 17 
Published on11th February. 2016. 


CRIMAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक ६] गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ४- १० , २०१६ /माघ १५ -२१ , शके १९३७ [ पृष्ठे १२ , किंमत : रुपये ८.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३० . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक १० जुलै , २०१५ 


क्रमांक टीपीएस - २५१५ -प्र . क्र . १०१५ - नवि- ३० -२०१५. 


ज्याअर्थी, अकोला-वाशिम प्रादेशिक योजना (यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधिले आहे ) शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम १५( १) अन्वये अधिसूचना कमांक 
टिपीएस -२५०९ / २०५/ प्र.क्र . १०६/ २००९ / नवि ३० , दिनांक २३ एप्रिल , २०१२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ जून , २०१२ पासून अंमलात आलेली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये " शेती तथा ना -विकास ” विभागात ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त शेती तथा 
ना -विकास विभाग ” असा करण्यात आलेला आहे ) , अनुज्ञेय करावयाचेवापर विनियम क्र . २.४.१ मध्ये अनु क्र . (i) ते (xviii ) वर दर्शविले आहेत . ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त विनियम ” असा केला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये रस्त्यालगतच्या एकात्मिक सुविधांचे विकसन करण्यासंदर्भात 
(Integreted Wayside Amenities ) सर्वसमावेशक विनियम अंतर्भूत करण्यासाठी फेरबदल करणे आवश्यक आहे व त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २०( २) मधील तरतूदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
" प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम - २० , पोट- कलम ( ३ ) च्या तरतुदीनुसार अनुसूची- ब सह शासन नोटीस क्रमांक टिपीएस - १८१३ 
३०६८- प्र . क्र . ४९२- १३-प्रायो- नवि - १३, दिनांक ५ जानेवारी , २०१५ अन्वये प्रसिद्ध करून उक्त फेरबदलाबाबत जनतेकडून विहित मुदतीत सूचना/ हरकती 
दाखल करणा- यांना सुनावणी देण्याकरिता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता “ अधिकारी ” म्हणून सहसंचालक , नगररचना, अमरावती विभाग , 
अमरावती यांची नियुक्ती करण्यात आली होती ( यापुढे “ उक्त अधिकारी ”, असे संबोधले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, नियुक्त अधिका-याने त्यांच्या दिनांक २१ - ५ - २०१५ च्या पत्राने अहवाल शासनास सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिका -यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर, उक्त प्रादेशिक 
योजनेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमधील सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे उक्त विनियमामध्ये उक्त प्रस्तावित फेरबदल समाविष्ट करणे 
आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ; 


अ - एक - अ- १ ( १७७२ ) . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४-१० , २०१६ / माघ १५-२१ , शके १९३७ 


ANNEXURE - A 


Following new sub -regulation no . (xix ) shall be added after the existing sub -regulation no . (xviii) in 
Regulation No. 2 . 4 . 1 . 

New sub -regulation no . (xix ) :-Regulation for Integreted Wayside Amenities permissible in Agricul 
ture /No Development Zone of Regional Plan . 

Integreted Wayside Amenities may be permitted to be developed on plots of lands having a 
minimum area of 10 , 000 sq. mtr. falling in Agriculture Zone / No Development Zone and abutting to 
National Highways / State Highways as per the details given in Table -I hereinbelow : 


TABLE - I 
Amenities to be Provided 


Category 


Maximum No . of 
Floors Allowed 


( 1) 


( 2 ) 


(3) 


Integrated 
Wayside 
Amenities 


Petrol Pump / CNG Filling Station 
Sales and Administrative Office 
Service and Repair Centre, Auto Spare Part Shop 
Public Toilet 
Restroom and Canteen for employees working on site 
and Truck Drivers . 


Motel 


Restaurant 


Highway Mall/ Hyper Market /Medicine Store 
Parking for LMVS and HMVS 

Bank ATMS 
Provided that, additional amenities as per the Table -II hereinbelow , over and above the amenities 
listed in Table - I shall be required to be provided by the concerned plot owner / Developer, only if directed 
to do so by the concerned Planning Authority or the Collector , as the case may be in the light of local 
needs or the requirements of any Government Department of Government Agency . 


TABLE - II 


Category 


Additional Amenities 


Maximum No . of 
Floors Allowed 

( 3) 


( 1) 
Additional amenities 
which may be prescri - 
bed by the Planning 
Authority /Collector as 
per local requirement 
or in view of demand 
from the concerned / 
Govt . Department/ 
Govt. Agency . 


- (2 ) 
Police Chowki, if required by Commissioner of Police / 
Superintendent of Police . 
Highway Ambulance Parking, Trauma Centre, if 
required by the Director of Health Services . 
Freight Weigh - Bridge, Loading and Unloading , if 
required by RTO . 


G + 1 


2 . Maximum FSI upto 0 .50 on gross plot area shall be permissible for the above integreted wayside 
amenities . Provided , that FSI above the basic permissible 0 . 10 FSI upto 0 .5 may be granted by the 
Collector / Appropriate Authority on payment of premium at the rate of 30 % of the non - agriculture poten 
tial land rate or if such rate is not available then adjoining rate of non -agriculture potential land as 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४-१० , २०१६ / माघ १५- २१ , शके १९३७ 


prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR ) for the year in which such additional FSI is granted . 
Such premium shall be deposited in the concerned Branch Office of the Town Planning Department for 
crediting the same into Government Treasury . 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोट - कलम ( ४ ) व त्या अनुषंगाने प्राप्त अधिकारात शासन उक्त फेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत 
आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २३ एप्रिल, २०१२ ची अधिसूचना सुधारीत करण्यात येत आहे ; 

“ उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल नोंदीखालील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . " 


नोंद 


“ उक्त प्रादेशिक योजनेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमधील उक्त नियमामध्ये सोबतच्या अनुसूची- अ मधील तरतुदी समाविष्ट करण्यात येत आहे ”. 


सदरहू अधिसूचना शासनाच्या www . maharashtra. gov. in या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


H . . Yea , 


अवर सचिव . 


HTI 9 - 31 ( 37. fq . g .), 7 . 9 . 21., 37. sh . 39. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya ,Mumbai-400 032, Dated the 10th July , 2015 . 
No . TPS - 2515 -CR - 108 - 15 -UD - 30 - 2015 . 

Whereas , the Regional Plan of Akola -Washim Region (hereinafter referred to as the “ said Regional 
Plan ”) has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under Section 15 ( 1) 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to 
as " the said Act” ) vide Notification No. TPS 2509 - 205 -CR 106 - 2009 -UD - 30 , dated 23rd April, 2012 and has 
come into force with effect from 15th June, 2012 ; 

And whereas, as per the Regulation No . 2 . 4 . 1 , regarding the permissible Users in Agricultural Zone 
and No Development Zone in Development Control Rules of the said Regional Plan , the users shown at 
Sr. Nos . (i) to (xviii) are permitted in Agriculture / No Development Zone, (hereinafter referred to as “ the 
said Regulation ” ) ; 

And whereas , the Government is of the opinion that in the public interest, it is necessary to 
incorporate urgently a comprehensive Regulation in respect of Integreted Wayside Amenities in the 
sanctioned Development Control Regulations for the said Regional Plans, and it is expedient to modify 
the said Regional Plan under Section 20 ( 2 ) of the said Act (hereinafter referred to as “ the proposed 
modification ” ) ; 

And whereas , the notice for the said Modification under the powers conferred by Section 20 (3) of the 
said Act , was published by the Government vide Urban Development Department Notice No . TPS - 1813 
3068 - CR -492 -RP- 13 -UD13 , Dated the 5th January , 2015 with Annexure- B , inviting objections and 
suggestions from the general public , and the Joint Director of Town Planning, Amravati Division , 
Amravati was appointed as the officer (hereinafter referred to as “ the said Officer ”) to hear the 
suggestions / objections received within the stipulated period only and to submit his report on the same 
to the Government ; 

And whereas , the said Officer submitted his report to the Government vide his letter dated 
21 -5 - 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ४- १० , २०१६ / माघ १५- २१ , शके १९३७ 


And whereas , after consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune on the 
report submitted by the said Officer , the Government is of the opinion that the said Regulation , as 
mentioned in Annexure - A , should be included in the Development Control and Promotional Regulation 
of the said Regional Plan ; 


ANNEXURE - A 
Following new sub - regulation no . (xix ) shall be added after the existing sub - regulation no . (xviii ) in 
Regulation No. 2 .4 . 1 . 

New sub - regulation no . ( xix ) :-Regulation for Integreted Wayside Amenities permissible in Agricul 
ture /No Development Zone of Regional Plan . 

Integreted Wayside Amenities may be permitted to be developed on plots of lands having a 
minimum area of 10 , 000 sq . mtr. falling in Agriculture Zone / No Development Zone and abutting to 
National Highways / State Highways as per the details given in Table - I hereinbelow : 


TABLE -I 


Category 


Amenities to be Provided 


Maximum No . of 
Floors Allowed 

(3) 


( 1 ) 
Integrated 
Wayside 
Amenities 


(2 ) 
Petrol Pump / CNG Filling Station 
Sales and Administrative Office 
Service and Repair Centre, Auto Spare Part Shop 
Public Toilet 


G + 1 


G + 1 


Restroom and Canteen for employees working on site 
and Truck Drivers . 


Motel 


G + 1 


Restaurant 

G + 1 
Highway Mall /Hyper Market /Medicine Store 

G + 1 
Parking for LMVS and HMVS 

Bank ATMS 
Provided that , additional amenities as per the Table - II hereinbelow , over and above the amenities 
listed in Table - I shall be required to be provided by the concerned plot owner /Developer, only if directed 
to do so by the concerned Planning Authority or the Collector , as the case may be in the light of local 
needs or the requirements of any Government Department of Government Agency . 


TABLE - II 


Category 


Additional Amenities 


Maximum No . of 
Floors Allowed 


( 3) 


( 1 ) 
Additional amenities 
which may be prescri- 
bed by the Planning 
Authority / Collector as 
per local requirement 
or in view of demand 
from the concerned / 
Govt. Department/ 
Govt . Agency 


( 2 ) 
Police Chowki, if required by Commissioner of Police / 
Superintendent of Police . 
Highway Ambulance Parking Trauma Centre, if 
required by the Director of Health Services . 
Freight Weigh -Bridge, Loading and Unloading , if 
required by RTO . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४-१० , २०१६ / माघ १५-२१ , शके १९३७ 


2 . Maximum FSIupto 0 . 50 on gross plot area shall be permissible for the above integreted wayside 
amenities. Provided , that FSI above the basic permissible 0 . 10 FSI upto 0 . 5 may be granted by the 
Collector / Appropriate Authority on payment of premium at the rate of 30 % of the non - agriculture poten 
tial land rate or if such rate is not available then adjoining rate of non -agriculture potential land as 
prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR ) for the year in which such additional FSI is granted . 
Such premium shall be deposited in the concerned Branch Office of the Town Planning Department for 
crediting the same into Government Treasury . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 4 ) of Section 20 of the said 
Act, the Government hereby sanctions the said Modification and for that purpose amends the above 
referred Notification dated the 23rd April , 2012 as follows 


___ Inthe Schedule of Modifications appended to the Notification dated the 2nd April, 2012 , sanctioning 
the said Regional Plan , the following new entry shall be added after the last entry 


ENTRY 


“ The provision as mentioned in the Annexure - A , is included in the said Regulation of the 
Development Control and Promotional Regulation Regional Plan of Akola -Washim .” 
This notice shall also be published on the Government web - site at www .maharashtra . gov . in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL, 


Under Secretary . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३२ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक - नविशा- कक्ष- २ - ४९२- २०१६ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ क , पोट- कलम ४ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून , मी , विजय झाडे, जिल्हाधिकारी, बुलडाणा या प्रगटनाद्वारे जाहीर करतो की , मेहकर या नगर परिषदेच्या उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक दिनांक 
२० जानेवारी , २०१६ रोजी घेण्यात आली असून , सदर निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचीतील उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर परिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 


। 


__ ( ३ ) 


मेहकर 


सौ . रेखा अनिल मेहकरकर 


बुलडाणा : 


डॉ .विजय झाडे, 


दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ . 


जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


अ - एक - अ- २ ( १७७२) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४-१० , २०१६ / माघ १५-२१ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३३ . 


BY COLLECTOR 
No NVS- Desk - 2 - 493- 2016. 

As required under provision of sub - section ( 4 ) of Section 51- A of Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965, I, Vijay Zade, Collector, Buldana hereby publish 
the name of candidate who has been declared elected as Vice - President of the Municipal Council, Mehkar 
in the election held on 20th January 2016 . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of Municipal 

Council 


Name of the elected 

candidate 


(1 ) 


Mehkar 


Sau . Rekha Anil Mehkarkar 


Buldana : 
Dated the 2nd February 2016 . 


Dr. VIJAY ZADE, 
Collector, Buldana . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३४ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिऊनिअम- पणन -१- कृउबास दर्यापूर - १३०७- २०१६ . 

ज्याअर्थी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, दर्यापूरच्या संचालक मंडळाची निवडणूक दिनांक ३० ऑगस्ट , २०१५ रोजी झालेली आहे . महाराष्ट्र कृषि 
उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) नियम , १९६३ चे कलम १३( १)(इ ) अन्वये स्थानिक प्राधिकारी संस्थेने निवडून दिलेला एक प्रतिनिधी बाजार 
समितीवर पाठविण्याची पणन कायद्यामध्ये तरतूद आहे ; 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४( ४ ) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , गौतम वालदे, 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अमरावती याद्वारे कृषि उत्पन्न बाजार समिती , दर्यापूर वर पाठवावयाच्या खालील प्रतिनिधीची नावे ( ते ज्या मतदार 
संघातून प्रतिनिधीत्व करीत आहेत ) खालील प्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


कलम 


मतदार संघ 


प्राधिकृत संस्थेचे नाव 


( २ ) 


प्रतिनिधीचे नाव 

( ३ ) 
श्री . पप्पु उर्फ श्रीकांत पुरुषोत्तम होले 


( ४ ) 


कलम १३( १)(इ ) 


नगर परिषद 


नगर परिषद , दर्यापूर 


टिप :- वरील प्राधिकृत प्रतिनिधी यांनी दिलेल्या राजीनामा , मृत्यूमुळे किंवा सदस्य म्हणून काढून टाकल्याने किंवा एखादा सदस्य काम करण्यास असमर्थ 

असल्यास किंवा अपात्र घोषित केल्यामुळे सदर प्रतिनिधीचे वरील प्रतिनिधीत्व कमी करणेबाबत या कार्यालयास कळविण्याची जबाबदारी संबंधित 
संथेची राहील . 


अमरावती : 
दिनांक २७ जानेवारी , २०१६ . 


गौतम वालदे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ४-१० , २०१६/माघ १५- २१ , शके १९३७ 


७ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्याच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झालेल्या आहेत . 


गुरुवार , जानेवारी १४ , २०१६ / पौष २४ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष - १९ - प्र . स .- ग्रापनि - कावि - २६ - २०१६ . 


ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांच्याकडील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधिल रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुका-डिसेंबर 
२०१५- जानेवारी २०१६ च्या संबंधात पत्र क्रमांक रानिआ -जिपपंस- २०१५- प्र . क्र . ४३ - का - ८ , दिनांक १४ डिसेंबर २०१५ व एसईसी १०९६-सिआर ३४ 
९६ -पीआर, दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ अन्वयेनिवडून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करणे संबंधी तरतूद आहे ; 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम ९ ( २) ( अ ) तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( मतदार विभाग 
आणि निवडणुका घेणे ) नियम , १९६२ मधील नियम ६६ व राज्य निवडणूक आयोगाची अधिसूचना दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , जी . श्रीकांत , ( भा . प्र . से .) जिल्हाधिकारी, अकोला याद्वारे जिल्हा परिषदा पोटनिवडणुका-डिसेंबर -२०१५ 
जानेवारी २०१६ मध्ये निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांचे बाबतीत ते ज्या मतदार संघातून निवडून आलेले आहेत त्या निवडणूक विभागाचे नाव 
व निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव व त्यांचा पत्ता खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे . 


अनुसूची 


निवडून आलेल्या सदस्यांचा कायमचा पत्ता 


अ . क्र . जिल्हा परिषद निवडणूक 

विभागाचा क्रमांक व नाव 


निवडून आलेल्या 
सदस्यांचे नाव 


(१ ) 


( २) 


( ४ ) 


१९ - सिरसो 


गावंडे अहिल्या गजानन 


मु . गाजीपूर , पो . गोरेगाव , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला . 


अकोला : 
दिनांक ११ जानेवारी, २०१६. 


जी . श्रीकांत , ( भा . प्र. से ) 
जिल्हाधिकारी, अकोला . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ४- १० , २०१६/ माघ १५- २१ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . २ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कावि - ग्रापंनि - कक्ष- १५- ३७- २०१६ . 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ चे कलम ९ (२) ( अ) तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा निवडणूक नियम , १९६२ 
मधील ६६ ( १ ) अन्वये निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी त्यांची अधिसूचना क्रमांक 
एसईसी- १०९६- सीआर- ३४- ९६-पीआर , दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहे . त्या अधिकाराचा वापर करुन मी , 
विजय झाडे, जिल्हाधिकारी , बुलडाणा या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , बुलडाणा जिल्हा परिषदेच्या १६- नरवेल जिल्हा परिषद मतदार गटाच्या 
दिनांक १० जानेवारी २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट -निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचीत दर्शविलेले उमेदवार त्यांचे समोर नमूद केलेल्या मतदार 
विभागातून जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 
अ . क्र . जि . प. विभागाचे मतदान गटाचा आरक्षण निवडून आलेल्या सदस्याचे पक्ष 

कायमचा पत्ता 
नांव क्रमांक व नांव 
(१ ) ( २) 
बुलडाणा १६- नरवेल सर्वसाधारण विलास हरिभाऊ पाटील भा . ज . पा . मु . पो . धरणगांव 
ता . मलकापूर 

ता . मलकापूर 
जि . बुलडाणा 


नांव 


( ३ ) 


बुलडाणा : 
दिनांक १५ जानेवारी , २०१६ 


विजय झाडे , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


शुक्रवार , जानेवारी १५ , २०१६/ पौष २५ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १३ - अका ( न .वि . शा .)- कावि-१६- २०१६. 

अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र , मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०१५-प्र . क्र . १७- का . ०६, दिनांक ०४ -१२- २०१५ तसेच 
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मी , जिल्हाधिकारी , वाशिम असे जाहीर करतो की , नगर पंचायत , मालेगांव , जिल्हा वाशिम च्या दिनांक १०- ०१- २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक 
निवडणूकी मध्ये खालील उमेदवार त्यांचे नांवासमोर नमूद केलेल्या वार्डामधून नगर पंचायत सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव 

वार्ड क्रमांक 

शेरा 
( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


o 


e 


cww 


खुळे शितल उमेश 
राऊत मदन उकंडा 
सावंत मीनाक्षी परमेश्वर 
शाह शबनुरबी सत्तार 


अनु. जमाती ( स्त्री ) 
सर्वसाधारण 
अनु . जाती ( स्त्री ) 
ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 


eu 


o 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ४-१० , २०१६/माघ १५- २१ , शके १९३७ 


९ 


अनुसूची - चालू 


( २) 


( ४ ) 


रयानबाबु म . अयुब 
मानधणे गोपाल बंसीलाल 
राऊत कविता देविदास 
जाधव सरलाबाई चंद्रकांत 
सारसकर गजानन नारायण 
टनमने रुपाली शशीकांत 
सैयद अफसनाबी तस्लीम 
महाकाळ किशोर गंगाधर 
जाधव चंद्रकांत उत्तम 
सोनोने सुषमा अमोल 
बळी रामदास किसन 
बळी रेखा अरुण 
जोशी संतोष रामकिसन 


ना . मा . प्र . 
सर्वसाधारण 
ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 
अनु. जाती ( स्त्री ) 
ना . मा . प्र . 
सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
सर्वसाधारण 
अनु . जाती 
ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
सर्वसाधारण 


राहूल द्विवेदी , 
जिल्हाधिकारी , वाशिम . 


वाशिम : 
दिनांक १३ जानेवारी , २०१६ . 


भाग १ - अ ( असा.) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 
No . Desk - 13 - AK ( UDB)- WS - 16 - 2016. 

In exercise of the power delegated to me under Sub -section ( 1 ) of Section ( 19) of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965, and Order No . SEC -NP- 2015 
CR - 17 - D - 06 , Dated 04 - 12 - 2015 . I, Collector Washim , hereby declare following as elected Councilors of 
Nagar Panchayat Malegaon , Distt . Washim from the wards shown against there name s below in the 
General Election held on 10 -01- 2016 . 

SCHEDULE 


Sr. No . 


Ward No . 


Name of the Elected 

Councilor 


( 2 ) 


Remarks 
(Whether the seat is Reserved 
and if so for whom ) 

( 4 ) 
S . T. (Women ) 
Open 
S . C . (Women ) 
B . C . C . (Women ) 
B. C . C . 


Khule Shital Umesh 
RautMadan Ukanda 
Sawant Minakshi Parmeshwar 
Shah Shabnurbi Sattar 
Rayanbabu M . Ayub 
Mandhane Gopal Bansilal 
Raut Kavita Devidas 
Jadhav Sarlabai Chandrakant 
Saraskar Gajanan Narayan 


Po0 


७ No 


Open 
B . C . C . (Women ) 
S . C . (Women ) 
B. C . C . 


अ- एक - अ-३-(१७७२). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ४- १० , २०१६ /माघ १५- २१ , शके १९३७ 


SCHEDULE - -Cont. 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Tanmane Rupali Shashikant 
Sayyed Afsanabi Taslim 
Mahakal Kishor Gangadhar 
Jadhav Chandrakant Uttam 
Sonone Sushma Amol 
Bali Ramdas Kisan 
Bali Rekha Arun 
Joshi Santosh Ramkisan 


Open (Women ) 
Open (Women ) 
Open 
S . C . 
B . C . C . (Women ) 
Open 
Open (Women ) 
Open 


Washim : 
Dated the 13th January , 2016 . 


RAHUL DWIVEDI, 
Collector, Washim . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १३- अका ( न .वि . शा .)- कावि - १७ - २०१६. 


अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र , मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ- नप - २०१५- प्र . क्र . १७- का . ०६ , दिनांक ०४- १२- २०१५ तसेच 
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मी , जिल्हाधिकारी, वाशिम असे जाहीर करतो की , नगर पंचायत , मानोरा,जिल्हा वाशिमच्या दिनांक १० -०१- २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक 
निवडणूकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांचे नांवासमोर नमूद केलेल्या प्रभागामधून नगर पंचायत सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव 


वार्ड क्रमांक 


शेरा 
( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


- 


( २ ) 


० 


पाचडे रेखा शामराव 


सर्वसाधारण 


- 


अनु . जमाती ( स्त्री ) 


० 


ना . मा . प्र . 


८ 


ना . मा . प्र . 


डाखोरे छाया गुणवंता 
राऊत अमोल प्रकाश 
शेखफिरोजाबी मुस्ताक 
शेख आबेदाबी नाजीम 
भोयर सुनिता संतोष 
जाधव उषा शेरसिंग 
भोरकडे गणेश परशराम 


० 


० 


ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 
ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 
ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 
सर्वसाधारण 
अनु . जाती ( स्त्री ) 
सर्वसाधारण 


० 


बेग बरखा अलताब 


० 


शहा एफाजशाह महेमुदशाह 
शेख सुनेहरापरविन वहिदोद्दीन 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


ॐ 


शेख वाहीद आयुबशेख 


सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४- १० , २०१६/ माघ १५-२१ , शके १९३७ 


११ 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


( ४ ) 


गोतरकर ज्ञानेश्वर विठ्ठल 
निशाणे मंजुषा महेश 
खान निखतजबीन रशिदखान 
शाह हसिनाबी जब्बारशाह 
बेग आमद बेग चांद बेग 


अनु. जाती 
अनु . जाती ( स्त्री ) 
सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
सर्वसाधारण 


वाशिम : 
दिनांक १३ जानेवारी , २०१६ . 


राहूल द्विवेदी , 
जिल्हाधिकारी, वाशिम . 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ६ . 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No . Desk- 13 - AK ( UDB)- WS - 17 - 2016. 

In exercise of the powers delegated to me under Sub-section ( 1 ) of Section (19) of the Maharashtra 
Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , and Order No. SEC -NP - 2015 
CR - 17 - D -06 , Dated 04 - 12 - 2015 . I, Collector, Washim , hereby declare following as elected Councillors of 
Nagar Panchayat, Manora , Distt. Washim from the wards shown against there name s below in the Gen 
eral Election held on 10 - 01- 2016 . 

SCHEDULE 


Sr. Nos. 


Ward Nos . 


Name of the Elected 

Councillors 


( 2 ) 


Pachade Rekha Shyamrao 
Dakhore Chhaya Gunwanta 
Raut Amol Prakash 
Shaik Firojabi Mustaq 
Shaik Abedabi Nazeem 
Bhoyar Sunita Santosh 
Jadhav Usha Shersingh 
Bhorkade Ganesh Parashram 
Beg Barkha Altaf 
Shah Afazshah Mahmoodshah 
Shaik Suneharaparvin Wahidoddin 
Shaik Wahid Aayub Shaik 
Gotarkar Dnyaneshwar Vitthal 
Nishane Manjusha Mahesh 
Khan Nikhat Jabin Rashid Khan 
Shah Hasinabi Jabbar Shah 
Beg Aamad Beg Chand Beg 


Remarks 
(Whether the seat is Reserved 
and if so for whom ) 

( 4 ) 
Open 
S . T . ( Women ) 
B. C . C . 
B. C . C . 
B. C . C . ( Women ) 
B . C . C . (Women ) 
B . C . C . (Women ) 
Open 
S . C . (Women ) 
Open 
Open (Women ) 
Open 
S . C . 
S . C . (Women ) 
Open (Women ) 
Open (Women ) 
Open 


Washim : 
Dated the 13th January , 2016 . 


RAHUL DWIVEDI, 
Collector , Washim . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ४- १० , २०१६/ माघ १५ - २१ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक - अका- १ - नपाप्र - पो .नि .- कावि- ५१ - २०१६. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १९ (१ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार तसेच 
राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे कडील पत्र क्रमांक - रानिआ -नप २०१५-प्र . क्र . १७ - का - ०६ , दिनांक ०४- १२- २०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे , असे जाहिर करतो की , नेर नबाबपुर नगर परिषदेच्या 
दिनांक १०-०१-२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट -निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागामधून नगर परिषद सदस्य 
म्हणून निवडून आले आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव 

प्रभाग क्रमांक 

( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 
( २ ) 


शेरा 


( ४ ) 


मेंढे उज्वला गणेश 


१ ( १- अ ) 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 


यवतमाळ : 
दिनांक १३ जानेवारी , २०१६ . 


सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ. 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. - AK - mca - bye- Ele- ws- 51 - 2016. 

In exercise of the powers vested in me under Sub -section ( 1) of Section 19 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965, and powers delegated by the 
State Election Commission , Maharashtra , vide letter No .- SEC -MC - 2015 -CR - 17 - D - 06 , Dt. 04 12 - 2015 , 
I, Sachindra Pratap Singh , Collector , Yavatmal hereby publish the name of the person who have been 
declared as a Councillor of theMunicipal Council, Ner - Nababpur from the ward shown against his name 
in bye Election held on 10th January 2016 . 


SCHEDULE 

Ward No. 


Sr. No. 


Name of the Councillor 

Elected 


( 2 ) 


( 3 ) 


Remarks 
(Whether the seat is Reserved 
and if so for whom ) 

( 4 ) 
Backward Class of Citizens 
(Women ) 


Mendhe Ujwala Ganesh 


1 ( 1 - A ) 


Yavatmal : 
Dated the 13th January , 2016 . 


SACHINDRA PRATAP SINGH , 

Collector , Yavatmal. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


